सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, ७८९, 
अनुसूचित जातीसाठी विशेष साहाय्य योजना (०१) 
अनुसूचित जातीघटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (०१) 
थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्यांचे प्रकाशन (कार्यक्रम), 
(२२०५ ३६२६) १६-प्रकाशहने या लेखाशीर्षाखालील 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय, क्रमांक : संकीर्ण1-२०२२/प्र.क्र.२६/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 


दिनांक: २४.०३.२०२२ 


वाचा: १) शासन निर्णय, क्रमांक:११११/(प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय, दिनांक ३०.०३.२०२१ 
२) शासन निर्णय, क्रमांक:११११/(प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय, दिनांक ०८.०१.२०२१ 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त शासन निर्णयान्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा जोतिबा फुले चरित्र साधने प्रकाशन 
समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले असून सदर समितींमार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा जोतिबा फुले 
यांच्या साहित्याचे HRM करण्यात येते. सदर समितीने ग्रंथांच्या छपाई व बांधणीसाठी केलेल्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचे पत्र जा.क्र.उशिसं/ 
२०२०/डॉ.बाआंचसाप्रस/छपाई देयक/प्रशा-३/१६६५, दिनांक २२.०२.२०२२ अन्वये शासनास सादर केलेल्या 
महात्मा जोतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ग्रंथ छपाई, बांधणी व डीटीपीसाठी झालेल्या खर्चाच्या 
खालील विवरणपत्रानुसार ₹१,५५,००,०६०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंचावन्न लक्ष साठ फक्त) इतक्या 
VEDA प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | छपाई व बांधणी कामाचे स्वरुप । एका प्रतीची | एकूण | देयक क्रमांक/ रूपये 

क्र. छपाई किंमत | प्रती दिनांक 

| बहिष्कृत भारत आणि मूकनायक ५८५ | २५,२२५ | ३७९/ १,०९,९०,५२०/- 
पुनर्मुद्रण व बांधणी करणे. ३१.१२.२०१९ 

२ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेख व DTP DTP | 939/ १,७६,७९०/- 
भाषणे खंड (मराठी) छपाई व बांधणी १७.०७.२०१९ 
(फक्त डीटीपी कामाची आकारणी) 

३ महात्मा फुले साहित्य आणि २०४ | १०,२२५ | ३६४/ ८,३३,३६२/- 
चळवळ या ग्रंथाची छपाई व २०.११.२०१९ 
बांधणी करणे. 

४ महात्मा फुले गौरव ग्रंथ तिसरे ४४४ | १०,२२५ | ३६३/ ३४,९९,३८८/- 
पुनर्मुद्रण व बांधणी करणे. २०.१२.२०१९ 

एकूण | १,५५,००,०६०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२६/आस्था-२ 


२. सदर खर्च उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मागणी क्रमांक एन-०३, २२०५, कला व संस्कृती, ७८९, 
अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१), (०१) 
थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या समित्यांचे WHR (कार्यक्रम) (२२०५ ३६२६), १६-प्रकाशने या लेखाशीर्षाखाली 
उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. उपरोक्त खर्च शासनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१७४११६८६०८ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.03.24 17:42:25 +05'30' 


(प्रताप पां. HITS ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-|, मुंबई. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

) सह संचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) कक्ष अधिकारी (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) कक्ष अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


